RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ६ ] 


शनिवार, फेब्रुवारी ७, २०१५ / माघ १८, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ३० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ जानेवारी २०१५ 


अधिसूचना 


ग्राहक संरक्षण अधिनियम , १ ९ ८६ . 


क्रमांक ग्रासंक २०१४ / ५३९ / प्र.क्र . १६३ / ग्रासं . ४.- या ग्राहक संरक्षण अधिनियम , १९ ८६ ( १९ ८६ चा ६८ ) मधील कलम १७- ब याद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे असे घोषित करीत आहे की , राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग , 
महाराष्ट्र यांची कार्ये, राज्य आयोगाच्या परिक्रमा खंडपीठांकडून कोल्हापूर , पुणे, नाशिक व अमरावती येथेही पार पाडण्यात येतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दीपक कपूर , 


सचिव , 


महाराष्ट्र शासन . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ३०-१ 


R 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी ७, २०१५ / माघ १८ , शके १ ९ ३६ 
FOOD , CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya Annex, Mumbai 400 032 , dated the 23rd January 2015 


NOTIFICATION 


CONSUMER PROTECTION ACT, 1986 . 


No. CPS . 2014 /539 /CR . 163/CP - 4.— In exercise of the powers conferred by section 17B of the 
Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986 ), the Government of Maharashtra hereby , in consultation 
with the State Commission , notified that the State Commission may also perform its functions at 
Kolhapur , Pune, Nashik and Amaravati, as its Circuit Benches . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DEEPAK KAPOOR , 


Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


